राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल नागरी 
क्षेत्रात क्षेत्रविकास कार्यक्रम राबविण्यासाठी 
अनुदान वितरित करण्यास मंजुरी बाबत सन 
२०२२-२३. 
महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्यांक विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : नाक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.१४४/का.९, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दि. २९ मार्च, २०२३ 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. क्षेविका- 
२०१५/प्र.क्र.9६/का.९ दि. १८ जून, २०१५. 
२) शासन पूरकपत्र, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.क्षेविका- 
२०१५/प्र.क्र.५/का-९ दि. ९ मार्च, २०१६. 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं - २०२२/ प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
दि. ०४ एप्रिल २०२२. 
४) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.नाक्षेवि २०२३/ 
प्र.क्र.७/का-९ दि.१८ जानेवारी,२०२३. 
५) शासन निर्णय,अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.नाक्षेवि २०२२/ 
प्र.क्र.१४४/का-९ दि.२४ जानेवारी,२०२३. 
६) शासन निर्णय,अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.नाक्षेवि २०२२/ 
प्र.क्र.१४४/का-९ दि.०६ फेब्रुवारी, २०२३ 
७ शासन निर्णय,अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.नाक्षेवि 2022 / 
प्र.क्र.१४४ /का-९ दि.२७ फेब्रुवारी, २०२३ 
८) शासन निर्णय,अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.नाक्षेवि २०२२/ 
प्र.क्र.१४४ /का-९ दि.१६मार्च, 2023. 
९) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.नाक्षेवी २०२२/ 
प्र.क्र.१४४/ का.९, दि. २९ मार्च २०२३. 


प्रस्तावना :- 


अल्पसंख्याक विकास विभागाने सन २००८-०९ या वर्षापासून राज्यातील 
अल्पसंख्याक बहुल नागरी क्षेत्रांकरिता क्षेत्रविकास कार्यक्रम कार्यान्वित केला असून उपरोक्त 
संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये ही योजना सन २०१५-१६ या वर्षात राबविण्यास मंजुरी 
देण्यात आली आहे. तसेच संदर्भ क्र.२ येथील शासन पूरकपत्रान्वये, दि.१८जून,२०१५ 
रोजीच्या शासन निर्णयातील योजनेची कार्यपध्दती या शीर्षाखाली परिच्छेद (ब) (॥) च्या पुढे 
परिच्छेद दाखल करण्याचा निर्णय शासन मान्यतेने घेतला आहे. त्यानुसार मा.खासदार, 
मा.आमदार व अन्य मा.लोकप्रतिनिधी यांच्या प्रस्तावांना महानगरपालिका/ नगरपालिका/ 
नगरपंचायत हद्दीमध्ये कामाच्या संख्येची मर्यादा एकापेक्षा जास्त परंतू प्रति काम प्रति वर्षी 
महानगरपालिकेस कमाल रु. ४० लक्ष, "अ" वर्ग नगरपालिकेस कमाल रु. ३० लक्ष, “ब" व 


शासन निर्णय क्रमांकः नाक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.१४४/का.९, 


रु.२० लक्ष "क" वर्ग नगर पंचायतींना असू शकेल, अशी तरतूद आहे. मा. खासदार व 
आमदार व जिल्हाधिकारी यांच्याकडून महानगरपालिका / नगरपालिका / नगरपंचायत / 
म्हाडा/ सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्याकडून प्राप्त प्रस्तावांना मंजूरी देऊन सन २०२२- 
२३ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पिय तरतूदीपैकी उपलब्ध तरतूदीमधून निधी वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 


राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल नागरी क्षेत्र विकास योजनेकरिता सन २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षात रु.७०,००,००,०००/- (अक्षरी रू. सत्तर कोटी फक्त) एवढा निधी अर्थसंकल्पित 
करण्यात आला आहे. वित्त विभाग शासन निर्णय दि.०४/०४/२०२२ मधील मार्गदर्शक 
सूचनांनुसार सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात या योजनेकरिता अर्थसंकल्पित निधीपैकी 
६०% च्या मर्यादेत निधी वितरीत करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यानुसार वित्त विभागाने या 
योजनेअंतर्गत अर्थसंकल्पित केलेल्या रु.७०.०० कोटी निधीपैकी ६०% च्या प्रमाणात 
रु.४२.०० कोटी एवढा निधी बिम्स प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध करून दिला आहे. 


२. सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पीत उपलब्ध तरतूदीपैकी अनुदान वितरीत 
करण्यासाठी शासनाची मान्यता प्राप्त झालेली आहे. त्यानुसार संदर्भ wy दि.१८ 
जानेवारी, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध निधीपैकी रु.५०.०० लक्ष तर संदर्भ क्र.५ 
दि. २४ जानेवारी, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये रु.१२.७५ कोटी, संदर्भ क्र.६ दिनांक ६ 
फेब्रुवारी २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये रू.५.२५ कोटी व संदर्भ क्र.७ दि.२७ फेब्रुवारी २०२३ 
च्या शासन निर्णयान्वये रू.६.०० कोटी तसेच संदर्भ क्र.८ दिनांक १६ मार्च २०२३ च्या शासन 
निर्णयान्वये रू.३.७५ कोटी व संदर्भ क्र.९ दिनांक २९ मार्च २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये 
रू.४.५ कोटी असे एकूण रु.३२.७५ कोटी एवढा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 
त्यानुसार उपलब्ध रु.४२.०० कोटी मधून रु.३२.७५ कोटी वजा जाता रु.९.२५ कोटी एवढा 
निधी वितरणासाठी शिल्लक आहे. 

३. सदर शिल्लक निधीमधून मा.मंत्री/ राज्यमंत्री” खासदार” आमदार तसेच 
जिल्हाधिकारी यांच्याकडून शासनास प्राप्त झालेल्या महानगरपालिका/ नगरपालिका/ 
नगरपंचायत हद्दीमध्ये विकास कामांच्या प्रस्तावांना शासन मान्यता प्राप्त झाली असून या 
शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट-“अ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण रु.१,५०,०००,००/- 
(अक्षरी रुपये एक कोटी पन्नास लक्ष फक्त) एवढा निधी मंजूर करण्यात येत आहे. सदर निधी 
संबधित महानगरपालिका/ म्हाडा / नगरपालिका/ नगर पंचायत/ सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग ज्या जिल्हयांमध्ये स्थित आहेत, त्या जिल्हयांचे जिल्हाधिकारी, यांना स्वाधीन 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नाक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.१४४/का.९, 


४. संबंधित महानगरपालिका/ म्हाडा/ नगरपालिका/ नगरपंचायत/ सार्वजनिक 
बांधकाम विभागांना मंजूर करण्यात आलेले अनुदान वितरित करण्यासाठी संबंधित 
जिल्हाधिकारी, नियंत्रक अधिकारी आणि आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून काम 
पाहतील. परिशिष्ट-"अ" मध्ये दर्शविलेली कामे इतर योजनेतून करण्यात आलेली नाहीत, 
याची शहानिशा व खातरजमा संबधित जिल्हाधिकारी यांनी करावी व जर सदर काम इतर 
योजनेतून मंजूर केळे असल्यास, त्या बदल्यात सदर योजनेतील इतर काम मंजूर निधीच्या 
मर्यादेत राहून बदल करण्याचे अधिकार संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना राहतील. 
उपरोक्त कामाच्या बदल्यात सदर योजनेतील इतर काम करणे शक्‍य नसल्यास त्यासाठी 
वितरीत केलेला निधी शासनाच्या कोषागारात तात्काळ जमा करण्यात यावा. तसेच संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांनी उपरोक्‍त कामांचे अंदाजपत्रक बांधकाम विभागाकडून प्राप्त करून घ्यावे. 
याबाबतची सर्व कागदपत्रे शासन निर्णयातील अटी व शर्तीनुसार प्राप्त करून घेण्याची 
कार्यवाही संबधित जिल्हाधिकारी यांनी करावी. त्यानंतर त्यांना प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता 
देण्यात यावी व निधी संबंधित महानगरपालिका / म्हाडा/ नगरपालिका / नगरपंचायत / 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांना सुपूर्द करण्यात यावा. तसेच सदर कामे महानगरपालिका / 
म्हाडा / नगरपालिका / नगरपंचायत / सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत रितसर करुन 
घेण्यात यावीत. 


५. राज्यातील महानगरपालिका /नगरपालिका/नगरपंचायतींनी मागणी केल्यानुसार 
ज्या विवक्षित प्रयोजनासाठी निधि मंजूर करण्यात आला आहे, केवळ त्याच प्रयोजनासाठी 
संबंधित महानगरपालिका/ नगरपालिका / नगरपंचायतींना निधी खर्ची टाकणे अनिवार्य 
आहे. संबधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अनुदान वितरित करण्यात आल्यानंतर संबंधित 
महानगरपालिका/ म्हाडा/ नगरपालिका/ नगरपंचायतीं/ सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांना 
सहा महिन्यांच्या कालावधीत प्रस्तावात नमूद केलेली कामे पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे व 
याबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे या शासन निर्णयाच्या परिशिष्ट "ब" मध्ये विहित केलेल्या 
नमुन्यात जिल्हाधिकार्‍यांनी अल्पसंख्याक विकास विभागाकडे सादर करणे आवश्‍यक आहे. 
अल्पसंख्याक नागरी क्षेत्रविकास कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील महानगरपालिका/म्हाडा/ 
नगरपालिका /नगरपंचायत / सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी हाती घेतलेल्या 
विकासकामांच्या प्रगतीबाबत संनियंत्रण करुन त्याबाबतचा अहवाल संबंधित जिल्हाधिकारी 
यांनी शासनास सादर करावा. 


६. या योजनेंतर्गत होणारा खर्च " मागणी क्र. झेडई-१, मुख्यलेखाशिर्ष २२३५, सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण ०२ समाजकल्याण oo इतर कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना (09) 
(०७ अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रात क्षेत्रविकास योजनेकरिता सहायक अनुदान (कार्यक्रम) 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नाक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.१४४/का.९, 


(२२३५-ए-१३१) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)" या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ या 
वर्षाकरिता मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


७. “शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका -१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, 
शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि.१७ एप्रिळ, २०१५ अन्वये 
प्रशासकीय विभागास प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार तसेच उपरोक्त संदर्भ क्र. ३ येथील वित्त विभागाच्या दि.४ एप्रिळ,२०२२ चा 
शासन निर्णय व त्यासोबतच्या परिशिष्टामधील मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पाळन 
करण्यात यावे. 

हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१/५/.॥0/959॥[॥9.9०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०३२९१८४३२७८३१४ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


lly signed by SARANGKUMAR 


SA RAN G K U M A R VASANTRAO PATIL 


IN: CN = SARANGKUMAR VASANTRAO. 


VASANT RAO MOV EHNMENT OF MAHARASHTAA, OU = 


PAT | L MINORITIES DEVELOPMENT DEPARTMENT 
D 2023.03.29 18:47:55 +05’ 


(सारंगकुमार पाटील) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 
प्रति, 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 

२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 

३. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

४. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

५. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 

६. महालेखापाल १/२ (लेखापरीक्षा) , मुंबई / नागपूर, 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

९. संबंधित विभागीय आयुक्त, 

१०.आयुक्त, नगरपालिका प्रशासन, मुंबई, 

११.संबंधित जिल्हाधिकारी, 

१२.आयुक्‍्त, संबंधित महानगरपालिका, 

१३.मुख्याधिकारी, संबंधित नगरपालिका, 

१४.मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव, 
१५.सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई, 
१६.महासंचालळक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी), 
१७.निवडनस्ती ( का-९) 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः नाक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.१४४/का.९, 


शासन निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र.नाक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.१४४/का-९, 


दि.२९ मार्च, 2023 


परिशिष्ट “अ 
अ.क्र जिल्हा मनपा / नपा / नप | क्रमांक विकास कामाचे नाव | 
निधी 
(लाखात) 
१ । पुणे पिंपरी चिंचवड ण , दिघी आदर्श नगर मस्जिद जवळचा रस्ता १०.०० 
काँक्रिटीकरण करणे 
=a दिघी चौधरी पार्क येथील रस्ता कॉक्रीटीकरण १०.०० 
करणे 
३. कुदळवाडी हर्षल कंपनी ते नुरानी मस्जिद रस्ता । १०.०० 
काँक्रीटीकरण करणे 
४. चिखली भैरवनाथ मंदिर ते नवीन aio मस्जिद १०.०० 
रस्ता कॉक्रिटीकरण करणे 
ष्‌. तळवडे शिवमल्हार सोसासोनगीरा हाईट होजारी । १०.०० 
त्रिवेणीनगर रस्ता काँक्रिटीकरण करणे 
६. नेहरूनगर नुरमोहल्ला मस्जिद जवळचा रस्ता १०.०० 
काँक्रिटीकरण करणे. 
0. नेहरूनगर इनामदार इमारत ते सुवर्ण युग चौक १०.०० 
रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे 
di: मोशी गंधर्वनगर फातिमानगर मस्जिद जवळचा ०५.०० 
रस्ता काँक्रिटीकरण करणे 
जिल्हा पूणे एकूण ७५.०० 
२. | मुंबई उपनगर मुंबई र्‌ अपना नगर मस्जिद जवळ, आकुर्ली रोड, २५.०० 
कांदिवली येथे लळादीकरण करणे व गटारे बांधणे 
| ०. अण्णा नगर, कांदिवली (पूर्व) येथे लादीकरण २०.०० 
करणे व गटारे बांधणे 
११. कासमबाग मस्जिद जवळ, मालाड (पूर्व) येथे ३०.०० 
लादीकरण करणे व गटारे बांधणे. 
जिल्हा मुंबई उपनगर एकूण ७५.०० 
एकूण अक्षरी रुपये एक कोटी पन्नास लक्ष फक्त  । १५०.०० 


Digitally signed by SARANGKUMAR VASANTRAO, 


SA RA N G K U M A R EN cal = SARANGKUMAR VASANTRAO PATIL, C = 


Mi 


Oo 
VASANTRAO PATIL MiARAGHTRA, OU ~ MINORITIES DEVELOPMENT 


TMEI 
Date: 2023.03.29 18:48:17 +05'30' 


(सारंगकुमार पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः नाक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.१४४/का.९, 


शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र.नाक्षेवि २०२२/प्र.क्र.१४४/का.९, दिनांक २९ मार्च, २०२३ 


परिशिष्ट - "ब" 


उपयोगिता प्रमाणपत्र 


प्रमाणित करण्यात येते की, अल्पसंख्याक विकास विभागाने राज्यातील अल्पसंख्याक 
बहुल नागरी क्षेत्रांसाठी कार्यान्वित केलेल्या क्षेत्रविकास कार्यक्रमांतर्गत झासन निर्णय, 
अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. नाक्षेवि-२०२२ / प्र.क्र.१४४ / का.९, दि. मार्च, २०२३ 
अन्वये वितरीत केलेला रु. /-अअक्षरीरु. ) एवढा निधी पुढील 
विकासकामांसाठी उपयोगात आणला आहे :- 


विकासकाम/ विकासकामे वापरलेली रक्‍कम 


असेही प्रमाणित करण्यात येते कौ, क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत ज्या निकष / अटींनुसार 
शासनाने अनुदान मंजूर केले होते, त्या निकष/ अटींची यथायोग्यरित्या पुर्तता करण्यात आली 
आहे. तसेच ज्या प्रयोजनाकरिता निधी मंजूर करण्यात आला होता, त्याच प्रयोजनाकरिता 
निधीचा प्रत्यक्षात विनियोग झाला आहे, याची खातरजमा करण्याकरिता मी खालील 
दस्तऐवज/अभिलेखांची तपासणी केली आहे :- 


तपासणी केलेल्या दस्तऐवज /अभिलेखांचे प्रकार :- 


१. प्रमाणक आणि पुस्तक लेखा (Vouchers and Book of Accounts) 
2. मोजणी पुस्तके (Measurement Books) 

3. सहायक अनुदान / कर्ज नोंदवही (Grant-in-aid/ Loan Register) 
४. खर्च नोंदवही (Expenditure Register) 

आयुक्‍त, महानगरपालिका / मुख्याधिकारी, 
नगरपालिका यांची स्वाक्षरी 


संबंधित महानगरपालिका / नगरपालिका ज्या 
जिल्हयात स्थित आहेत त्या जिल्हयाचे 
जिल्हाधिकारी यांची प्रतिस्वाक्षरी 
नाव नाव 

तारीख तारीख 


स्थळ स्थळ 
कार्यालय मुद्रा कार्यालय मुद्रा 


KKKKKKKK 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


